सहायक संचालक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा, (वेतनस्तर एस-१५: ४१८००-१३२३००/-) 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ 
पर्यंतची तात्पुरती जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र. १४८/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि. २१/०६/२०२१ 
(२) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: सेज्येसू- 
2023/ प्र.क्र. १४८/व्यशि-१, दि. १५/०५/२०२३ 
(३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनाळलय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/संकीर्ण/२०२३/प्र.क्र.१६१, दि.३१/१०/२०२३ 


परिपत्रक : 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील 


सहायक संचालक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (वेतनस्तर एस-१५: ४१८००-१३२३००/-) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ 
रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची संदर्भ क्र. (२) येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सहायक संचालक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गात दि. ०१/०१/२०२२ ते दि. ३१/१२/२०२२ या कालावधीत नियमित 
पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहीत मार्गाने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या 
शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४/०८/२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यालयात विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र. २८३६०/२०१७ दाखल केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्र. बीसीसी-२०१७/ 
प्र.क्र.३१२१/१६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील Rad पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ निर्णयाच्या 
अधिन राहून भरण्यात यावीत, अशा सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर सूचना विचारात घेऊन 
“सहायक संचालक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा” या पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयानंतर “सहायक संचालळक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा” यांच्या सदर ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा होऊ शकते. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र. १४८/व्यशि-१ 


४. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील “सहायक संचालक/ प्रबंधक, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा” या संवर्गाची 
दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची संदर्भातील काही वास्तविक चुका, त्रुटी 
अथवा आक्षेप असल्यास त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी निवेदन या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ 
दिवसांच्या कालावधीत संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना सादर करावे. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेख्यावरुन तपासून सविस्तर 
अभिप्रायांसह निवेदन यशाज्ीघ्र शासनास पाठवावीत. 


षु. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना विनंती 
करण्यात येते की, त्यांनी हे परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन 
Wal करुन घेऊन, “सहायक संचालक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) 
(राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा” या संवर्गातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे 
कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेख्यावर ठेवावी. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३११२०१७३५१७५००३ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
DN: तक, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT AND. 
ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtt 


0=be7f8a656a063523ecdbac5e75130d8b7a4674a77a2691e4bf21582d3 


92883e9, pseudonym=323361D01E3FB5187 18EE3AAAESSDB3EC668F BES, 
H IV T. A R E serialNumber=415BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848FB6CE23F 
47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


Date: 2023.11.20 17:34:32 +05'30' 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ 
२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय. 

३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय (संचालकांमार्फत). 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र. १४८/व्यशि-१ 


१) संवर्गाचे नाव - सहायक संचालक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 


शासन परिपत्रक, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, क्र. सेज्येसू २०२३/प्र.क्र.१४८/व्यशि-१, दि. २०/११/२०२३ सोबतचे प्रपत्र "अ" 


२) वेतनश्रेणी :- एस-१५:४१८००-१३२३००/- 
३) दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि. 09/09/2022 ते दि. ३१/१२/२०२२ या कालावधीत नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांची यादी) 


नियम ३ (२) (बो शासकीय अधिकाऱ्याचे संबंधित जन्म प्रवर्ग नियम ३ (२) (3 ज्येष्ठतेचा सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
नुसार ज्येष्ठता नांव पदावरील दिनांक नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
क्रमांक नियुक्ती मार्ग प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 
SS Ti ? 3 8 4 § ७ टॅ a ee ee 
q श्री. अशोक एस. भिसे पदोन्नती १७/०६/१९६४ भ.ज. (बो १७/०६/२०२२ १७/०६/२०२२ ३०/०६/२०२२ एस.एस.सी. सेवानिवृत्त 
२ श्री. दि. शि. साळवे पदौन्नती १०/०६/१९६५ अ.जा. १७/०६/२०२२ १७/०६/२०२२ । ३०/०६/२०२३ । एस.एस.सी. । सेवानिवृत्त 
३ श्रीमती एम. ए. गोसावी पदोन्नती ०७/०४/१९७१ भ. ज. (ब) १८/०६/२०२२ १८/०६/२०२२ ३०/०४/२०२९ एस.एस.सी. दिव्यांग 
8 श्रीमती एस. एस. गमरे पदौन्नती १९/०९/१९७२ अ.जा. १७/०६/२०२२ १७/०६/२०२२ | ३०/०६/२०३० | एस.एस.सी. 
षु श्री. चंद्रकांत टी. कांबळे पदोन्नती ०१/०६/१९६६ अ.जा. १८/०६/२०२२ १८/०६/२०२२ | ३१/०५/२०२४ | एस.एस.सी. 
६ श्री. आर. एस. निकाळजे पदौन्नती १०/०६/१९६४ अ.जा. १८/०६/२०२२ १८/०६/२०२२ । ३०/०६/२०२२ बी. ए. सेवानिवृत्त 
1 ७__| श्री. एस. व्ही. अमृतकर पदोन्नती २८/०१/१९६५ खुला १७/०६/२०२२ १७/०६/२०२२ । ३१/०१/२०२३ बी. कॉम. सेवानिवृत्त 
८ श्री. विलास एम. फुलबोणे पदोन्नती ०४/०५/१९७१ अ.ज. १८/०६/२०२२ १८/०६/२०२२ | ३१/०५/२०२९ । एस. एस.सी. 
९ श्री. बी. एम. डोळस पदोन्नती ०१/०७/१९७१ अ.जा. २७/०६/२०२२ २७/०६/२०२२ । ३०/०६/२०२९ बी. कॉम. 
१० श्री. करीम सु. पठाण पदोन्नती १९/०९/१९६५ अ.ज. १८/०६/२०२२ १८/०६/२०२२ | ३०/०९/२०२३ | एस.सी.सी. निधन 
११ श्रीमती जया सु. कदम पदोन्नती १८/०४/१९६६ इ.मा.व १७/०६/२०२२ १७/०६/२०२२ | ३०/०४/२०२४ । एस.सी.सी. 
१२ श्री. अविनाश सा. चव्हाण पदौन्नती ०१/१०/१९६७ खुला ०६/०७/२०२२ ०६/०७/२०२२ | ३०/०९/२०२५ एम. ए. 
एम. कॉम 
१३ श्री. रविद्र रंगनाथ अंबेकर पदौन्नती ३१/०५/१९७२ खुला २९/०९/२०२२ २९/०९/२०२२ । ३१/०५/२०३० एम. ए. 
१४ श्री. वि. उ. भुसावळे पदोन्नती १५/१२/१९६७ खुला १७/०८/२०२२ १७/०८/२०२२ । ३१/१२/२०२५ । एस.सी.सी. दिव्यांग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


